जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक 
शाळांच्या शैक्षणिक दर्जामध्ये सुधारणा 
करण्याकरिता अभ्यासगट गठीत करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक. संकोर्ण २०२१/प्र.क्र.५३३/आस्था-१४ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान रोड, 
फोर्ट, मुंबई -४०० ०0१ 
दिनांक : - १४ सप्टेंबर, २०२१ 


प्रस्तावना :-- 


महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचा शेक्षणिक दर्जामध्ये गेल्या 
काही वर्षामध्ये मोठया प्रमाणावर सुधारणा झालेली असून, याचा सकारात्मक परिणाम जिल्हा परिषद 
शाळेतील विद्यार्थ्यांवर दिसून येत आहे. महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदेच्या बऱ्याचशा शाळांनी आय.एस.ओ. 
मानांकन देखील प्राप्त केले आहे. जिल्हा परिषद शाळांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये अधिकाधिक सुधारणा 
होणे, विद्यार्थ्यांना जगातील सर्व तंत्रज्ञानासहित शिक्षण देणे या सारख्या बाबीदेखील जागतिकोकरणाच्या 
काळामध्ये आवश्यक आहेत. 
दिल्ली सरकाराच्या दिल्ली निगम अंतर्गत येणाऱ्या सर्व शाळांमध्ये काळानुरुप शैक्षणिक 
गुणवतता वाढीसाठी मोठया प्रमाणावर बदल व सुधारणा झालेल्या आहेत. या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना 
शिकविण्याकरिता वापरण्यात येणारे तंत्रज्ञान, विद्यार्थ्यांकरिता ब शिक्षकांकरिता असणाऱ्या सुविधा, 
विद्यार्थ्यांचे आचार-विचार व शिस्त तसेच शिक्षकांच्या शिकविण्याची कार्यपध्दती या सर्व गोष्टींचा सखोल 
अभ्यास करण्याकरिता तज्ञ मंडळीचा अभ्यासगट गठीत करुन दिल्ली येथे पाठविण्याचे विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय:- 


दिल्ली सरकाराच्या दिल्ली निगम अंतर्गत येणाऱ्या सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिकविण्याकरिता 
वापरण्यात येणारे तंत्रज्ञान, विद्यार्थ्यांकरिता व शिक्षकांकरिता असणाऱ्या सुविधा, विद्यार्थ्यांचे आचार-विचार 
ब शिस्त तसेच शिक्षकांच्या शिकविण्याची कार्यपध्दती या सर्व गोष्टींचा सखोल अभ्यास करण्याकरिता 
खालीलप्रमाणे तज्ञ मंडळीचा अभ्यासगट गठीत करीत आहे. 


अ.क्र. नांव 'पदनाम 
१ ।श्री.निलेश गटने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद 
२ St बी. बी. चव्हाण शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, औरंगाबाद 
३ ।श्री.आर.एस. शेख सेवानिवृत्त विशेष लेखा परिक्षक, वर्ग-१ सह.संस्था. 


शासन निर्णय क्रमांक: संकोर्ण २०२९/प्र.क्र.५३३/आस्था-९४ 


४  ।श्री.काशिनाथ रामदास पाटील सहशिक्षक, माणिकराव पालोदकर विद्यालय, फर्दापूर, 
ता.सोयगाव, जिल्हा औरंगाबाद. 
श्री.पोपट श्रीराम काळे गट शिक्षण अधिकारी, पं.स. राहाता,जिल्हा अहमदनगर 
श्री.जगन सुरसे सहशिक्षक, जिल्हा परिषद शाळा, TH, ता.सिल्लोड, 
जिल्हा औरंगाबाद. 
७ श्री.सुनिल सुरेशराव चिपाटे मुख्याध्यापक, जि.प.प्रा.शाळा वडगाव कोण्हाटी, जिल्हा 
औरंगाबाद. 


सदर अभ्यासगटाने दिल्ली सरकाराच्या दिल्ली निगम अंतर्गत येणाऱ्या सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना 
शिकविण्याकरिता वापरण्यात येणारे तंत्रज्ञान, विद्यार्थ्यांकरिता ब शिक्षकांकरिता असणाऱ्या सुविधा, 
विद्यार्थ्यांचे आचार-विचार व शिस्त तसेच शिक्षकांच्या शिकविण्याची कार्यपध्दती या सर्व गोष्टींचा सखोल 
अभ्यास करुन त्याबाबतचा अहवाल मा.राज्यमंत्री, ग्रामविकास व मा.मंत्री, ग्रामविकास महोदयांना सादर 
करावयाचा आहे. 

प्रस्तुत प्रकरणाच्या अनुषंगाने उपरोक्त अभ्यासगटातील सदस्यांचा प्रवासभत्ता आणि इतर सर्व 
भत्ते जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांनी स्वनिधीतून भागविण्यात यावेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥॥/१५9॥॥.90०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९१४१५३१२४०३२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e Digitally signed by Sunil Suryakant Hanje 

S U N | | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Revenue & Forest Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b52de42797ba0b88d4615daa9566 


S U ry a ka nt ad8fa49d50637950208576d69ab9dba313a 
9, 


serialNumber=345a2816550fe595955b3152 
6c8e1a31863f6f9dc898d91e4543436be8b7 


e 
H a ny e 3fda, cn=Sunil Suryakant Hanje 


Date: 2021.09.14 15:44:22 +05'30' 
(सुनिल हंजे) 
अवर सचिव ग्रामविकास विभाग 


प्रति, 
१) मा राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३) सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: संकोर्ण २०२९/प्र.क्र.५३३/आस्था-९४ 


४) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

७) सर्व सन्माननीय विधान परिषद / विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 

६) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 

७) सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव 

८) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

९) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे, जालना, गोंदिया, यवतमाळ, वर्धा. 
११) उपायुक्‍त (आस्थापना), विभागीय आयुक्‍त कार्यालये (सर्व विभाग) 

१२) ग्राम विकास विभागातील सर्व कार्यासने 

१३) निवड नस्ती-आस्था.१४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


